महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीस (कार्यक्रम) 
या योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. (सन 
२०२३-२४ मागणी क्रमांक झेडए-२, लेखाशिर्ष 
२२३० ए ३४३) 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१०१/कौशल्य-२ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जुले, २०२३ 


वाचा : १.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ 
२. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे दिनांक २८ एप्रिळ, २०२३ रोजीचे 
पत्र. 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये, रु. 
७,४६.९९ हजार (अक्षरी रुपये सात कोटी सेहेचाळीस SE नव्याण्णव हजार फक्‍त) इतक्या निधीच्या पहिल्या 
तिमाहीकरीता २० टक्के वितरीत व खर्च करण्यास संदर्भाधीन क्र. १ परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आळेली 
आहे. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.२ अन्वये, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता 
(कार्यक्रम) या योजनेंतर्गत, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये, मागणी क्र. झेडए-२ (२२३० ए३४३) अंतर्गत 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधील निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतची विनंती शासनास केली आहे. त्यानुसार 
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत प्रशासकिय कामकाजासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ ( २२३० ए३४३ ) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधील रु.१,४४.९० ( अक्षरी 
रुपये एक कोटी चव्वेचाळीस लाख नव्वद हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करून खर्च करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) प्रशासकिय कामकाजासाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडए-२ (२२३० ए३३४ ) अंतर्गत पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


(रु.लाखात) 
मुख्य लेखाशिर्ष मुळ तरतुद | यापूर्वी वितरीत करावयाचा 

(२२३० ए ३४३) वितरीत निधी | निधी 
६- दुरध्वणी / वीज बिल ३.६० | 0.00 | ०.७२ 
१०-कंत्राटी सेवा / कन्सल्टन्सी फो ५,००.०० | 0.00 | 9,00,00 
१३- कार्यालयीन खर्च १,२५.०० | 0.00 | २५.०० 
१४- भाडेदर व कर ७२.०० | 0.00 | १४.४० 
२६- जाहीरातील वरीळ खर्च आणि ४५.०० 111 .०० ४.५० 

कार्यशाळा/ मार्गदर्शक कार्यक्रम 

२८- व्यावसायिक सेवा १.३९ | 0.00 | ०.२८ 
एकूण ७,४६.९९ | 0,00 | १,४४.९० 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१०१/कौशल्य-२ 


जे; सदरहू खर्च मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, (०१) (१४) महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटी (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२३० ए ३४३ ) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मध्ये मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. याकरिता आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना नियंत्रण अधिकारी, सहायक 
संचालक, लेखा यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी* तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटी यांना “नोडल एजन्सी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
४. सदर निधी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी महाराष्ट्र 
राज्य नाविन्यता सोसायटी यांचेकडे वर्ग करुन याबाबतचे लेखे स्वतंत्र व अद्ययावत ठेवावेत. उपरोक्‍त निधी 
ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांची राहील. 

तसेच प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (॥॥2॥07 Certificate) विहित कालमर्यादेत सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. उक्त निधी खर्च करताना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना/अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


ष्‌. सदर निधी वित्तीय नियमपुस्तीका १९७८ नियम क्र. २७ (२) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांचे मान्यतेने व 
वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सूचनांनूसार 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७२७१४५४०७३१०३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Manjusha Amit 


Karande 
Date: 2023.07.27 15:08:40 +05'30' 
(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत: 
१. आयुक्‍त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
५. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
६. निवड नस्ती (कौशल्य-२), 


पृष्ठ २ पैकी २ 


